सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील ठक्कर बाप्पा 
आदिवासी वस्ती सूधार योजनेसाठीच्या 
तरतूदीतून गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणे 
(लेखाशीर्ष २२२५ डी ७४३) या योजनेतंर्गत 
विकास कामांना मंजूरी देणेबाबत. 

( एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,देवरी, 
जि.गोंदिया) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय : क्रमांक ठबायो २०२४/प्र.क्र. २३/का.९ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२४ 


१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग HATH: ठबायो-२०२१/प्र.क्र.१५/का.९, 
दि.०३.०२.२०२३. 

२) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांचे पत्र क्र. जा.क्र. विकास- 
२०२३/ प्र.क्र.११३ /का-३(३)/२०३, दि.०८.०१.२०२४. 

३) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नागपूर यांचे पत्र क्र. नियोजन-२०२३/प्र.क्र.४४५/ 
का.२(३)/ १२७, दि. ०५.०१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेतंर्गत राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत 


कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. सदर कामांसदर्भात वाचा येथील क्र.१ येथील 


शासन निर्णयान्वये सुधारित सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने आयुक्‍त, 


आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी वाचा येथील क्र. २ अन्वये प्रकल्प अधिकारी, 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामांना मान्यता देण्याचा 


प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रकल्प अधिकारी, देवरी यांनी सदर कामांची तपासणी करून कामे 


प्रस्तावित केल्याचे त्यांच्या वाचा येथील क्र. ३ अन्वये सादर केलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. सदर 


प्रस्तावित केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


गावांतर्गत आदिवासी वस्त्यांमध्ये मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सन २०२४-२५ या वित्तीय 


वर्षासाठी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी अंतर्गत गावातील 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो २०२४/प्र.क्र. २३/का.९ 


विकासकामांसाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- अ प्रमाणे एकूण रू. ४३०.०० लक्ष (अक्षरी रू. 


चारशे तीस लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या एकूण ४३ कामांना ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती 


सुधार योजनेंतर्गत खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी व शर्ती : 


ति 


& 7 


या ae निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या सर्व कामांसाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयातील 


सुधारित सूचनेनूसार तांत्रिक मंजूरी, निविदा काढणे/स्वीकारणे, कार्यारंभ आदेशा देणे 


इत्यादी बाबतची कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून करून घेण्याची जबाबदारी प्रकल्प 


अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी यांची राहील. तसेच सदरील कामे 


मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. मंजूरी अनुदानापेक्षा 


जास्त खर्चाच्या कामांना मान्यता दिल्यास, त्यासाठी कुठल्याही स्वरूपात अतिरिक्त 


निधी/अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. तसेच विहित कालावधीतच संबंधित 


कामे पूर्णत्वास आणावीत. 


. सदर कामांची अंमलबजावणी करताना उपरोक्त शासन निर्णय दि. ०३.०२.२०२३ नुसार 


निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धती तसेच विहित केलेल्या अटी, शार्ती व सुचनांची 


कटाक्षाने अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


. सदरील कामे हाती घेण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व 


ग्रामपंचाचतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत तसेच 


कामांची व्दिरूक्ती होणार नाही, कामे दर्जेदार व चांगल्या प्रतीचे असल्याबाबत प्रकल्प 


अधिकारी, देवरी यांनी खात्री करून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही, याची 


दक्षता घ्यावी. 


. प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचा लाभ अनुसूचित जमातीच्या घटकांना होणार 


असल्याची खातरजमा करावी तसेच सदर कामांची द्विरूक्ती असल्यास किंवा आदिवासी 


लोकसंख्येनुसार विहीत केलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा जास्त कामे मंजुर झाल्यास प्रकल्प 


अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी यांनी सदर कामाचा निधी 


प्रत्यार्पित करावा. तद्नंतर प्रकल्प अधिकारी, देवरी यांनी कामे रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव 


शासनास सादर करावा. 


सदर काम पूर्ण झाल्यावर त्याठिकाणी “आदिवासी उपयोजनेतंर्गत प्राप्त निधीतून ठक्कर 


बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेतंर्गत सदर काम पूर्ण करण्यात आले आहे.” असा 


फलक लावण्यात यावा. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो २०२४/प्र.क्र. २३/का.९ 


६. सदर योजनेतंर्गत राज्य स्तरावरून व जिल्हास्तरावरून घेतलेल्या कामांची गाव निहाय, 
कामनिहाय व मंजूर निधीची माहितीची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवण्यात यावी. 


७. सदरहू कामाचा प्रस्ताव तयार करताना कामाचे समर्थन, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 


केलेल्या सूचनांचे अनुपालन या सर्व बाबींचा क्षेत्रिय पातळीवर विचार करण्यात आलेला 


आहे व प्रस्तावाची क्षेत्रिय पातळीवर सर्व तांत्रिक दृष्टीकोनातून छाननी करण्यात आलेली 


आहे, या सर्व बाबींची कार्यारंभ आदेशा देण्यापूर्वी पुन्हा एकदा प्रकल्प स्तरावर खातरजमा 


करून घेण्यात यावी. 


८. सदर कामास वन विभागाच्या तसेच अन्य प्राधिकरणांच्या मान्यतेची आवश्‍यकता 


असल्यास संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची 


असेल. 


९. वरील बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्र. टी-५, याखाली मुख्य लेखाशीर्ष २२२५ अनुसूचित 


जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण (०१) (६१) 


ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम (राज्य स्तर) (कार्यक्रम) २७, 


लहान बांधकामे २२२५ डी ७४३ या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२०२५ या चालु वित्तीय 


वर्षातील तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०२१७२७१६९४२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SATISH 
VITHALRAO KOVE 


(सतिश कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
मा. सभापती व मा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 
मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 


Ee) 


AD 


AN 


Cc 
ae 


an 


S 9८ 
स“ ~~ YS Ye "> iTS lh *-€ ५-2 


(३ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः SATA २०२४/प्र.क्र. 23 /का.९ 


९) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
११ जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया. 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया. 
१३)सर्व उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


१४) कक्ष अधिकारी(का-०६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,अमरावती. 

१६) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, देवरी, जि.गोंदिया. 
१७) निवड नस्ती (का-९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो २०२४/प्र.क्र. २३/का.९ 


झासन निर्णय : क्रमांक ठबायो -२०२४/प्र.क्र. 23 /का.९, दि.०२ ऑगस्ट, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट- अ 


अ. | तालुका | ग्रामपंचायत | गावाचे नाव कामाचे नाव गावातील 
क्र एकूण 
आदिवासी 
लोकसंख्या 


तिरोडा | ठाणेगाव ठाणेगाव । होळी चौक ते रामकृष्ण १३८ 
कोहळे यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम 
२ | तिरोडा | ठाणेगाव ठाणेगाव । विमलाबाई मरस्कोल्हे ते १३८ 
नहरापर्यंत सिमेंट नाली 
बांधकाम 
3 | तिरोडा | गुमाधावडा | गुमाधावडा | शामराव पुराम ते शांकर २१९ 
सयाम यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम 


ab 


४ | तिरोडा | गुमाधावडा | गुमाधावडा | विलास पुराम ते चांगुणाबाई २१९ 
कुकडे यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट नाली बांधकाम 
तिरोडा | खैरबोडी नंदनगर । प्राथमिक शाळेजवळ २०७ 
शं | सभामंडप बांधकाम 


तिरोडा | खैरबोडी नंदनगर | अजय उईके ते घाशीलाल २०७ 
धुर्व यांच्या घरापर्यंत सिमेंट 
रस्ता बांधकाम 
७ | तिरोडा | गराडा गराडा  । सुरेखा चांदपुरे ते खेमराज १९२ 
वरखडे यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम 
८ | तिरोडा | गराडा गराडा अशोक इळपाते ते अरुण १९२ 
कुंभरे यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम 
९ | तिरोडा | कोयलारी | कोयलारी | राणी दुर्गावती बाई यांच्या ४६९ 
पुतळयासमोरील भागास 
सौंदर्यीकरण बांधकाम 
तिरोडा | कोयलारी | कोयलारी । कवडू उईके ते पृथ्वीराज ४६९ 
उईके यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट नाली बांधकाम 
तिरोडा | सानेखारी | सोनेखरीटोला | शिला वलके ते चंद्रहास 
ईळपाते यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट नाली बांधकाम 


SATISH VITHALRAO 
KOVE 


5 


प्रशासकीय | 
मान्यता किंमत 
(रू. लक्ष) 


शि fo) 


शि fe) 


शं fe) 


शि ठ 


शकी fo) 


शि fo) 


शि fe) 


शं fo) 


शि fo) 


शि fe) 


शि ठ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो २०२४/प्र.क्र. २३/का.९ 


अ. | तालुका | ग्रामपंचायत | गावाचे नाव कामाचे नाव गावातील 
क्र एकूण 
आदिवासी 
लोकसंख्या 


भोजराज sad ते 
दिनदयाल धुर्वे यांच्या 
घरापर्यंत सिमेंट नाली 
बांधकाम 

वसंता उईके ते महादेव ११६ 
मरस्कोल्हे यांच्या घरापर्यंत 

सिमेंट नाली बांधकाम 


ae) 
A) 


४५२ 


श्‌ 


तिरोडा चोरखमरा 
काचेवानी 


मुंडिकोटा 


०८ 


रेखलाल मडावी ते मुलचंद ११६ 
टेकाम यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट नाली बांधकाम 


-O -0 
AN 


विजय मडावी ते नरेश 


-0 
— 
es 


348 
सिरसाम यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट नाली बांधकाम 

पिरम वरठे ते पिरम उईके २९४ 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट 
रस्ता बांधकाम 

WaT HU ते Aha Hur 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट 
रस्ता बांधकाम 

मुकेश कुंभरे ते नंदलाल 
तिलगामे यांच्या घरापर्यंत 
बंद गटार नाली बांधकाम 


णि 
| ऱ् 
a 


१५८ 


मुंडिकोटा १५८ 


तट त 
ap ap 
स a 
wy a 
oH. र 
a क्र 
x x 
९५ ९५ 


सातोना 


सातोना सातोना 


पाटीलटोला 
पुजारीटोला 


दुधराम गेडाम ते प्रभुदास १२१ 
हेकडे यांच्या घरापर्यंत 

सिमेंट रस्ता बांधकाम 

प्रभुदास हेकडे ते रामदास १२१ 
गेडाम यांच्या घरापर्यंत 

सिमेंट नाली बांधकाम 

प्रल्हाद मरस्कोल्हे ते २७३ 
पुंडलिक मरस्कोल्हे यांच्या 

घरापर्यंत बंदीस्त नाली 

बांधकाम 

मोहन टेकाम ते विठाबाई १२२ 
टेकाम यांच्या घरापर्यंत 


A) 
e) 
ab 
oy 
a 


A) 
ab 
“+ 
a 


सिमेंट रस्ता बांधकाम 


_।_ ७ * ९ «र ह ढी क॑ 
-O vw io mn 

ap 

सर 

a 

4 

a, 

= 


ze) 
a) 

| 3 
oy 
a 


SATISH VITHALRAO 
KOVE 


प्रशासकीय 
मान्यता किंमत 
(रू. लक्ष) 


शि fo) 


शि fo) 


शि fo) 


शं fo) 


शि fo) 


शि fo) 


षि ठ 


णं fe) 


शि fe) 


शि fo) 


शि fo) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो २०२४/प्र.क्र. २३/का.९ 


# 


AD 
०9८ 


A 
an 


२५ 


ळ 


An 


AN 
A 


“(2 
AN 


AN AD “(_) AD A) 
=O ७8 >“0 (os an 


तालुका 


गोरेगाव 


ग्रामपंचायत 


मारेगाव 
मेंगाटोला 


गावाचे नाव 


मारेगाव 
मेंगाटोला 


कामाचे नाव गावातील 


नत्थु भोगारे ते 
मरस्कोल्हे यांच्या 


एकूण 
आदिवासी 
लोकसंख्या 
लक्ष्मण १६४ 
घरापर्यंत 


सिमेंट रस्ता बांधकाम 


दुर्गादास उईके ते सुरेश १६४ 
उईके यांच्या घरापर्यंत बंद 
गटार नाली बांधकाम 


सुकडी रोड कोवेश्वर पर्यंत १७६ 
सिमेंट रस्ता बांधकाम 


दसाराम मसराम ते विलास ३२३७ 


मरकाम यांच्या 


घरापर्यंत 


सिमेंट रस्ता बांधकाम 


राजेद्र उईके ते भिमराव धुर्वे ३३७ 


यांच्या घरापर्यंत 
रस्ता बांधकाम 


तिलकचंद भलावी ते 
कंठीळाळ सलामे यांच्या 


घरापर्यंत सिमेंट 
बांधकाम 

विठठल मेळे ते 
चाकाटे यांच्या 


सिमेंट 


१४५ 


रस्ता 


श्रीराम ४३७ 
घरापर्यंत 


सिमेंट रस्ता बांधकाम 


विठठल मेळे ते 
चाकाटे यांच्या 


श्रीराम ४३७ 
घरापर्यंत 


सिमेंट नाली बांधकाम 


dye भोयर ते ठांकर 


चाकाटे यांच्या 


सिमेंट रस्ता बांधकाम 


amt चाकाटे ते रोहन 


भोयर यांच्या 


सिमेंट रस्ता बांधकाम 
सुदाम ग्यानीराम राऊत ते 


लक्ष्मण केशोराव 
यांच्या घरापर्यंत 
रस्ता बांधकाम 


२९५६ 
घरापर्यंत 


२९५ 
घरापर्यंत 


१५८ 
राऊत 
सिमेंट 


SATISH VITHALRAO KOVE 


प्रशासकीय 
मान्यता किंमत 
(रू. लक्ष) 


शं ठ 


शं fe) 


शिंगी fo) 


शि fo) 


a fe) 


शि fe) 


णं fo) 


शि fo) 


शि fo) 


णि fo) 


शि fo) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ठबायो २०२४/प्र.क्र. २३/का.९ 


# 


AN 
| | 


34 


AN 
90) 


3 
ळ 


०9८ an AN 
[४] vo io 


०८ 
me) 


o 
A 


o¢ 
av 


तालुका 


गोरेगाव 


गोरेगाव 


गोरेगाव 


गोरेगाव 


ग्रामपंचायत | गावाचे नाव कामाचे नाव गावातील प्रशासकीय 
एकूण । मान्यता किंमत 
आदिवासी (रू. लक्ष) 
लोकसंख्या 
बोळुंदा | आसलपाणी | अर्जुन भोयर ते संतोष नाईक ४०९ शि 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट 
रस्ता बांधकाम 
बोळुंदा | आसलपाणी | किशोर acd ते मोतीराम ४०९ शि 
मारगाये यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम 
सोनी सोनी POs वाळवे ते रतनाळा शं ० 
पंधरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट 
रस्ता बांधकाम 
बोरगाव बोरगाव । मनीराम जमदाळ ते गणपत २६१ शि ० 
काटेवार यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम 
बोरगाव बोरगाव | रमेश धुर्वे ते दिनेश परतेती २६१ शि ० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट 
रस्ता बांधकाम 
रामवंता कुसराम ते जेखरा १६३ शि 
उईके यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम 
पाथरी पाथरी da राऊत ते संजय ३०८२ शं 
गावंड यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम 
पाथरी पाथरी रुपचंद  काटेवार ते| ३०८२ शो 
भाऊलाल किरसान यांच्या 
घरापर्यंत सिमेंट नाली 
बांधकाम 
पाथरी पाथरी  । हरीचंद चुलपार ते गोदरी| ३०८२ शि 
खांडवाये यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट नाली बांधकाम 
हिडामाली | हिडामाळी | सुकराम प्रदान ते मोरेश्वर १६४ शि 
जग्गु नाईक यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रस्ता बांधकाम 
४३० 


|| 


SATISH VITHALRAO KOVE 


(सतिझठा कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


